भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यांकन 
अहवालासाठी प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन / स्विकृती 
प्राधिकारी ठरविणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २९ जून, २०२१ 


वाचा :-१. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ७-अ, 

दिनांक २ एप्रिळ,२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ७-अ, 
दिनांक १३ जून, २०१९ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ७-अ, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०२० 

४. महसूल व वन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ७-अ, 
दिनांक १४ मे, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक ०२ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रका सोबतच्या परिशिष्टामधील स्रागाणिक 
वनीकरणाकडील अधिकारी या मथळ्याखाली अनुक्रमांक ३ पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. भारतीय वन सेवा | प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन स्वीकृती अधिकारी 
अधिकारी अधिकारी 
हि वनसंरक्षक मुख्याळलयावरील मुख्य वनसंरक्षक। पालक अपर प्रधान मुख्य | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(सामाजिक (प्रादेशिक) इतर संबंधित मुख्य । वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) 
वनीकरण) वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (प्रा) यांच्या 
सल्लयाने 


सद्य:स्थितीत मुख्य वनसंरक्षक (प्रा,औरंगाबाद हे पद वनसंरक्षक संवर्गात अवनत केले असल्याने वनसंरक्षक 
(सामाजिक वनीकरण), औरंगाबाद यांच्या कार्यमूल्यांकन अहवालासाठी प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन/स्वीकृती प्राधिकारी 
खालीलप्रमाणे राहतील. 


अ.क्र. भारतीय वन सेवा प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी| स्वीकृती अधिकारी 


अधिकारी 
वनसंरक्षक (सामाजिक | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | प्रधान मुख्य 
वनीकरण) औरंगाबाद | (सामाजिक वनीकरण), (सामाजिक वनीकरण) | वनसंरक्षक (वनबल 


वनसंरक्षक (प्रा) औरंगाबाद प्रमुख) 
यांच्या सल्याने 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसीआर-१०१७/प्र.क्र.११०/फ-७अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६३०१५२५३०४११९ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 
Arvind Shankar काण” 
Apte ० 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 
३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. विरोधी पक्षनेता,विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद/विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, वन विकास महामंडळ, नागपूर, 
११.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे, 
१२.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१३.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१४.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे. 
१६. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
१७.सर्व मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक/उप वनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी व सहायक वनसरंक्षक 
पदावर कार्यरत असलेले भारतीय वन सेवेतील अधिकारी, 
१८. सर्व महाव्यवस्थापक/विभागीय व्यवस्थापक, वनविकास महामंडळ मर्या, 
१९. सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी (फ-१)/अवर सचिव-फ-७, महसूल व वन विभाग (वन 
कक्षातील), 
२०. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


